मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे जुले 
२०२१ या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२ 


= 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIF प्रा.ली. यांच्या दरम्यान झालेला 
करार दि.१७.११.२००९. 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.9॥७०-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६,  दि.२५.०७.२०१७,  दि.१३.१२.२०१८,  दि.१६.०८.२०१९, 
दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२० व दि.२८.०४.२०२१. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांचे दि.०८.०७.२०२१ रोजीचे पत्र. 

६. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HU प्रा.ली. यांचे दि.०६.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 

७. पोलीस उपायुक्‍त (अभियान), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. DCP/ OPS/ 
१५७०/ २०२१, दि.०१.११.२०२१ व क्र. 092/075/४२४/२०२२, दि.२४.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस GIF प्रा.ळी. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली 
आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०४.२०२१ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एक व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एक वरिष्ठ सल्लागारास 
पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.०८.२०२० ते दि.३१.०७.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती 
तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे ऑगस्ट २०२० 
ते माहे जून २०२१ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी व जुलै २०२१ या महिन्यात पाहिलेल्या कामाची 
देयके उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.५ व ६ येथील नमूद दि.०८.०७.२०२१ व दि.०६.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये 
सादर केली आहेत. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुलक्षून शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 


शासन नणंय निर्णय :- 


मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे जुलै २०२१ 


या बारा महिन्यांच्या काळावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी wets तपशिलप्रमाणे 


(मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.८२,७०,८५६/- (रुपये ब्याऐंशी लाख सत्तर हजार 


आठडो छपन्न फक्त) इतक्या रकमेची देयके मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे 


Mumbai CCTV Project (August 2020 - July 2021) 


Man Deploym Applicable OPE Total 
Peri Resource 3 5 Month ent Amount per Sub Total GST @ Clai 1 
# Month Designation % laimed Amount 
od Name Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 
(INR) ge) (INR) 
— % 1१) = 
A Ea ट ॥ E F G H=FxG I ae a K ce 
Abul Zaidi Managing 3,06,900 100% 3,06,900 
Consultant 
1 Aug-20 Ravi Seni 5,84,100 1,05,138 Le | 6,89,238 
Kumar | Consultant | 2772200 | 100% | 2,77,200 
१: | Managing 3 0% 
Abul Zaidi Consultant ,06,900 100% 3,06,900 
2 Sep-20 7 - 5,84,100 1,05,138 षि 6,89,238 
Ravi Senior क 
Kumar Consultant 2777200 10070 2779200 
१: | Managing % 
oe Abul Zaidi Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 bates stead शि ही 
3 Ravi Senior र 5,94, 305,13 89,23) 
Kumar Consultant 27/77/5200 100970 39777200 
Aug. Abul Zaidi Pathan 3,06,900 100% 3,06,900 
4 202 Nov-20 Ravi Seni 5,84,100 1,05,138 a 6,89,238 
० Kumar | Consultant | 272200 | 100% | 277200 
to > 
Mar Abul Zaidi Managing 3,06,900 100% 3,06,900 
Consultant 
5 2021 Dec-20 Rai Senior 5,84,100 1,05,138 शि 6,89,238 
Kumar Consultant 277,200 070 2777730090 
१: | Managing % 
१ at Abul Zaidi Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 ae are शि हक 
Ravi Senior "i 5,94, 305,13 189,23) 
Kumar Consultant 3778200 1097९ 2, 777800 
.;. | Managing 3 0% 
व र Abul Zaidi Consultant ,06,900 100% 3,06,900 Blas ar शि ieee 
7 Ravi Senior क 5204, 305,13 189,23) 
Kumar Consultant 2,77:200 10070 2779200 
., | Managing % 
Abul Zaidi Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 
प Mar-21 Ravi Seni 5,84,100 1,05,138 Ee 6,89,238 
Kumar | Consultant | 272200 | 100% | 2,77,200 
Abhishek Managing 3 % 
Apr-21 Dit Consuliaut ome aaa 22:46 84,100 1,05,138 शं 6,89,238 
a p Kedar Senior 7 . - 5,94, 305,13 989,23) 
Sane Consultant 3779200 1008 2311208 
Apr. 5 > 
2021 Abhishek Managing 3,06,900 100% 3,06,900 
10 to May-21 Duat Consultant 84,100 1,05,138 Le | 6,89,238 
Ly" Kedar Senior x 5,94, 305,13 989,23) 
Jun. Sane Consultant 2,77,200 100% 2,77,200 
2021 
Abhishek Managing % 
Dixit Consultant 3,06,900 लि 980 3,06,900 
11 June-21 Kedar Senior 5,84,100 1,05,138 a 6,89,238 
5558 Consultant 277,200 101020 27772200 
Abhishek Managing 3 क़ 
Jul. Dixit Consultant 06,900 none 3,06,900 
12 July-21 उ 5,84,100 1,05,138 हा 6,89,238 
2021 Kedar Senior "7 कु 7” 
Sane Consultant 3775200 1008 277,200 
Total 70,09,200 70,09,200 | 12,61,656 | oo | 82,70,856 


२. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 


संदर्भ क्र.५ व ६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे ऑगस्ट, २०२० ते माहे जुलै, २०२१ या चार महिन्यांसाठी 
८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 

केली आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 

करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी 

३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२३१७४११३३६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

RUPALI SANJOG — यया 


423779d, postalCod 2, st=Maharasht 

serialNum| ber=5CB43A03D973F F96AABBF02A74864A4681 399FE663D8FBDE 
KA B A R E 0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 

Date: 2022.03.23 17:42:35 +05'30° 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८ 


प्रत, 

१. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७ / विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती / पोल-३ 


AN 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


